RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १२८ ( ३)] 


बुधवार , सप्टेंबर ११, २०१९ / भाद्र २० , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ९ .०० 


. 


असाधारण क्रमांक ३१८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


. 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए. २०१५ / प्र.क्र .२११ (१)/र-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून , शासन अधिसुचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक.आरपीए-२०१५ / प्र.क्र .२११(१) /र -१, दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना असा निर्देश करण्यात आला आहे.) द्वारे उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), पुणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
पुणे, यांची उक्त अधिसुचनेसाबतच्या अनुसुचीच्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पांकरिता, प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती 
करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या अनुसुचीच्या स्तंभ (२) मध्ये नमुद केलेल्या प्रकल्पांकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना याची 
नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत शासनाची खात्री झाली आहे 

त्याअर्थी, आता, भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) यासह महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९०४ चा १) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसुचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक आरपीए -२०१५/ प्र.क्र .२११(१)/र-१, 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३१८-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर ११, २०१९ / भाद्र २०, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th September 2019 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act, 2013 . 


No. RPA - 1415 /C.R.211( 1 )/R-1.–Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Revenue and Forest Department, No. RPA - 1415 / C.R.211 ( 1)/R - 1, dated 30th September 
2015 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ), issued in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ) appointed Deputy Collector 
(Rehabilitation ) Pune, Office of the Collector Pune to be the Administrator for Rehabilitation 
and Resettlement in respect of projects specified in column (2 ) of the Schedule appended to the 
said Notification ; 

And whereas, the Government considers that there is no necessity for appointment of 
Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of projects specified in column (2 ) 
of the schedule appended to the said Notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 43 of the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013) , read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act 
( 1 of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescind the Government Notification , Revenue 
and Forest Department , No. RPA - 2015 / C.R.No. 211( 1)/ R - 1 , dated the 30th September 2015 . 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर ११ , २०१ ९ / भाद्र २०, शके १९ ४१ 


३ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक आरपीए . २०१५/ प्र.क्र .२११ (२)/र-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, शासन अधिसुचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-२०१५ / प्र.क्र .२११( २)/ र-१, दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) द्वारे उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सातारा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
सातारा , यांची उक्त अधिसुचनेसोबतच्या अनुसुचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पांकरिता, प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून 
नियुक्ती करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या अनुसुचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमुद केलेल्या प्रकल्पांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना याची 
नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत शासनाची खात्री झाली आहे 

त्याअर्थी, आता, भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) यासह महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १९ ०४ चा १ ) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसुचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-२०१५/ प्र.क्र .२११(२ )/र-१ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रद्द करीत आहे . 


~ 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३१८-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर ११, २०१९ / भाद्र २०, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th September 2019 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act, 2013 . 


No. RPA - 1415 /C.R.211( 2 )/R-1.–Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Revenue and Forest Department, No. RPA - 1415 / C.R.211 (2 )/R - 1, dated 30th September 
2015 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ), issued in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act. 2013 ( 30 of 2013 ) appointed Deputy Collector 
(Rehabilitation ) Satara , Office of the Collector Satara to be the Administrator for Rehabilitation 
and Resettlement in respect of projects specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the 
said Notification ; 

And whereas, the Government considers that there is no necessity for appointment of 
Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of projects specified in column (2 ) 
of the schedule appended to the said Notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 43 of the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013) , read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act 
( 1 of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescind the Government Notification , Revenue 
and Forest Department, No. RPA - 2015 / C.R.No. 211( 2 )/R - 1 , dated the 30th September 2015 . 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर ११ , २०१ ९ / भाद्र २०, शके १९ ४१ 


५ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक आरपीए . २०१५/ प्र.क्र .२११ (३)/र-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून , शासन अधिसुचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक.आरपीए-२०१५ / प्र.क्र .२११( ३)/ र -१, दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा " 

उक्त अधिसूचना असा निर्देश करण्यात आला आहे.) द्वारे अपर जिल्हाधिकारी, सांगली आणि उप जिल्हाधिकारी 
( पुनर्वसन), सांगली, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली , यांची उक्त अधिसुचनेसोबतच्या अनुसुचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पांकरिता, 
प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या अनुसुचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमुद केलेल्या प्रकल्पांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना याची 
नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत शासनाची खात्री झाली आहे 

त्याअर्थी, आता, भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) यासह महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १९ ०४ चा १ ) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसुचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-२०१५ /प्र.क्र .२११(३ )/र-१ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३१८-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर ११, २०१९ / भाद्र २०, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th September 2019 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT, 2013 . 


No. RPA - 1415 /C.R.211( 3 )/R-1.–Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Revenue and Forest Department, No. RPA - 1415 / C.R.211 (3 )/R - 1, dated 30th September 
2015 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ), issued in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013) appointed Additional Collector 
Sangli , Office of the Collector Sangli and Deputy Collector (Rehabilitation ) Sangli , Office of the 
Collector Sangli to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of projects 
specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said Notification ; 

And whereas, the Government considers that there is no necessity for appointment of 
Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of projects specified in column (2 ) 
of the schedule appended to the said Notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 43 of the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013) , read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act 
( 1 of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescind the Government Notification , Revenue 
and Forest Department , No. RPA - 2015 / C.R.No. 211( 3 )/ R - 1 , dated the 30th September 2015 . 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर ११ , २०१९ / भाद्र २०, शके १९ ४१ 


७ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक आरपीए. २०१५ /प्र.क्र .२११ ( ४ ) /र-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-२०१५/ प्र.क्र .२११( ४ )/र-१, दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा उक्त अधिसूचना असा निर्देश करण्यात आला आहे .) द्वारे उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सोलापूर, जिल्हा पुनर्वसन 
कार्यालय , सोलापूर, आणि अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन), सोलापूर , जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय , सोलापूर यांची उक्त 
अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पांकरिता, प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती करण्यात आली 


- 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमुद केलेल्या प्रकल्पांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना याची 
नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत शासनाची खात्री झाली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) यासह महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१९ ०४ चा १) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-२०१५ / प्र.क्र .२११( ४ )/र-१ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर ११, २०१९ / भाद्र २०, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th September 2019 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act, 2013 . 


No. RPA - 1415 /C.R.211( 4 )/R-1.—Whereas the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Revenue and Forest Department, No. RPA - 1415 /C.R.211(4 )/R - 1, dated 30th September 
2015 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ), issued in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) appointed Deputy Collector 
(Rehabilitation ), Solapur , District Rehabilitation Office , Solapur and Additional Collector and 
Deputy Director Rehabilitation (Land ) Solapur, District Rehabilitation Office, Solapur to be the 
Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of projects specified in column (2 ) 
of the Schedule appended to the said Notification ; 

And whereas, the Government considers that there is no necessity for appointment of 
Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of projects specified in column (2 ) 
of the schedule appended to the said Notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 43 of the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , read with section 21 of the Maharashtra General Clauses 
Act ( 1 of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescind the Government Notification , 
Revenue and Forest Department, No. RPA - 2015 / C.R.No. 211 (4 )/ R - 1 , dated the 30th September 
2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर ११ , २०१ ९ / भाद्र २०, शके १९ ४१ 


९ 


" 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए. २०१५ / प्र.क्र .२११( ५ )/र-१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-२०१५ / प्र.क्र .२११( ५ )/ र-१, दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा " 

उक्त अधिसूचना असा निर्देश करण्यात आला आहे.) द्वारे उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), कोल्हापूर , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, कोल्हापूर , यांची उक्त अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पांकरिता, प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमुद केलेल्या प्रकल्पांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना याची 
नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत शासनाची खात्री झाली आहे 

त्याअर्थी, आता, भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) यासह महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१९ ०४ चा १) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-२०१५ /प्र.क्र.२११( ५ )/र-१ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर ११, २०१९ / भाद्र २०, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th September 2019 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act, 2013 . 


No. RPA - 1415 /C.R.211(5 )/R-1.–Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Revenue and Forest Department, No. RPA - 1415 /C.R.211(5 )/R - 1, dated 30th September 
2015 (hereinafter referred to as “ the said Notification ”) , issued in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) appointed Deputy Collector 
(Rehabilitation ) Kolhapur , Office of the Collector Kolhapur to be the Administrator for 
Rehabilitation and Resettlement in respect of projects specified in column ( 2 ) of the Schedule 
appended to the said Notification ; 

And whereas, the Government considers that there is no necessity for appointment of 
Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of projects specified in column (2 ) 
of the schedule appended to the said Notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 43 of the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013) , read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act 
( 1 of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescind the Government Notification , Revenue 
and Forest Department , No. RPA - 2015 / C.R.No. 211(5 )/ R - 1 , dated the 30th September 2015 . 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


